दिनांक २६ ते २८मार्च, 2023 या कालावधीत बालेवाडी, 
पुणे येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी अँथलेटिक्स 
स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे-३०२३/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक:- २४ मार्च, २०२३. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2098-20/CCSCSB, दि.२४.०२.२०२३. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखाना यांचे पत्र क्र.--अभानासे/अँथलेटिक्स / 2022-23 
दि.२०.०३.२०२३. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२२-२३/का-४/, दि.२४.०३.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


दिनांक २६ ते २८ मार्च, २०२३ या कालावधीत श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, 
पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग 
घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता “युनिर्व्हसिटी स्पोर्ट मैदान, मरीन लाईन्स, मुंबई” येथे 
दि. १८ मार्च, २०२३ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या 
अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात 
आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच 
राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु. २,६५,५००/- ( रु. दोन लाख 
पासष्ट हजार Waal फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक २३ ते २५ मार्च, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक २६ ते २८ 
मार्च, २०२३ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक २१ मार्च, 2023 (म.नं.) पासून कार्यमुक्त 
करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक 
खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाळी काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय 
प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे,१९८९ 
व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १२९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, 
प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. २३ मार्च ते २८ मार्च, २०२३ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या काळातील 
कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता 
व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-३०२३/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२ 


सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ 
व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये 
मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी 
व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित 
कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 


ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून 94 दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, 
क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच 
शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत 
करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा 
व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग 
(२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाश्रीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२४१६३९५०७६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, BANDAS cee enn: 
DN: CN = RAMDAS GANPAT DHUMAL, C = 
GANPAT = nti 
DHUMAL Date: 2023.04.06 18:22:37 +05'30' 
(रामदास धुमाळ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 

२. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्षनेता(विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 

४. सर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक 

५. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 

६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-३०२३/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२ 


७. महालेखापाल(लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 

८. महालेखापाल(लेख), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई.( क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

११. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१२. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
१३. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१४. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 

१५. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
१६.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र “अ' 


दिनांक २६ ते २८ मार्च, २०२३ या कालावधीत शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथे 
आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र 


शासनाच्या अँथलेटिक्स संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव ब पदनाम विभाग / कार्यालय 
१ । श्री. खंडू रामलिंग कुंभार, कोतवाल तहसिल कार्यालय दक्षिण सोलापूर. 
२ | श्री. अरविंद ब. पावरा, नियतक्षेत्र अधिकारी | वनक्षेत्र कार्यालय सांगवी, ता. शिरपूर 
३ | श्री. बाळासाहेब स. पोकारडे, शिप क्रोडा ब युवक सेवा संचालनालय, म.रा. पुणे 
४ । श्री. सागर वा. माल्टे, लिपिक टंकलेखक । म.राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित मुख्यालय, अकोला. 
Q | श्री. राहूल म. पाटिल, कोतवाल तहसिल कार्यालय पाटोदा, जि.जळगांव 
६ | श्री. संभाजी कडू पाटील, जिल्हा पेठ,कलेक्टर ऑफिस जवळ जिल्हाधिव 
नियतक्षेत्र अधिकारी कार्यालयासामोर, जळगांव. 
७ | श्री. युवराज राठोड, अधिक्षक अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नंदूरबार. 
८ । श्री. aya चोधरी, सहाय्यक अभियंता अधीक्षक अभियंता, राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार 
समिती कार्यालय, नाशिक. 
९ | श्री. गजानन कै. मोरे, कोतवाल तहसिल कार्यालय जामनेर, जिल्हा जळगांव 
१० | श्री. इनेश मि. पावरा, वनरक्षक वनक्षेत्र कार्यालय सांगवी, ता. शिरपूर. 
११ | श्री. यशवंत कां. पावरा, वनक्षेत्र कार्यालय बोराडी, ता. शिरपूर, जिल्हा धुळे 
नियतक्षेत्र अधिकारी 
१२ श्री. प्रदिप TTS, राज्यकर निरिक्षक राज्यकर सहआयुक्त ०३ वस्तू ब सेवा कर भवन, 
येरवडा, पुणे 
१३ | ail. नरेंद्र र. घार्गे, कार्यकारी अभियंता कार्यकारी अभियंता,जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, पुणे, 
जलसंपदा विभाग. 
१४ | श्रो.कपिल सुधाकर रामटेके, आरोग्य सेवक | पंचायत समिती घाटंजी, जिल्हा यवतमाळ. 
१५ | श्रो. अनिल जगन्नाथ पठाडे, धकारी कार्यालय, जळगांब. 
अव्वल कारकून 
१६ | श्री. नारायण कि. करांडे, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, अहमदनगर. 
मंडळ कृषि अधिकारी 
१७ | श्री. संतु जिवा वार्ड, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी सुरगाणा, ता. सुरगाणा, 
जिल्हा- नाशिक 
१८ | श्री. अक्रम खान, नाईक वनविभाग कार्यालय नागपूर. 
१९ | श्री. संदिप पां. बाबर, लिपिक अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, 
२० | श्रो. प्रमोद या. तांडेल, टिप्पणी सहाय्यक  । संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, म,रा मुंबई. 
२१ | श्री. विजय सं. काळे, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, ता.संगमनेर 
२२ | श्री. सुशिल तरे, बांधणीव शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई. 
२३ | श्रोमती कोमल शि. चव्हाण, कोतवाल तहसिल कार्यालय, उस्मानाबाद 
२४ | श्रीमती वनिता पां. इंगोले, वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय सांगोला, सोलापूर 
नियतक्षेत्र अधिकारी 
२५ | श्रोमती मनिषा चु. मोरे, नियतक्षेत्र वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय बादेवाड, 
अधिकारी जिल्हा जळगांव 
२६ | श्रौमती प्रियंका रा. गिरे, नियतक्षेत्र वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय सासवड, भोर, पुणे. 
अधिकारी 


२७ । श्रीमती स्नेहल बा. चव्हाण, व. श्रे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती. 
लिपिक 
२८ | श्रीमती नंदा शि. हंडाळ, लेखा अधिव प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालय, 
पुणे. 
२९ | श्रीमती रुपाली गायकवाड, क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, म.राज्य, पुणे. 
क्रोडा मार्गदर्शक 
३० | श्रीमती विदया शिरस, जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, सिंधुदूर्ग. 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी 
३१ | stat सीमा पाटील, जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, सांगली मिरज रोड, 
क्रोडा मार्गदर्शक सांगली. 
३२ | श्रीमती उर्मिला खैरनार, कनिष्ठ लिपिक । नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३३ | श्रीमती शारदा सं. पाटील, अवर aaa  । राज्य माहीती आयोग, कोकण Petts, बेलापूर. 
३४ | श्रीमती निलिमा अडसूळ, HIST ब युवक सेवा संचालनालय,म.राज्य,पुणे. 
सहायक संचालक 
३५ renee जिल्हा HIST अधिकारी कार्यालय, सांगली मिरज रोड, 
सांगली. 
३६ | श्रीमती आशा य. यादव, कृषि सहाय्यक । तालुका कृषि अधिकारोी,पंढरपूर,जिल्हा सोलापूर 
३७ | श्री. मनोज उजाळ, बांधणीकार (प्रशिक्षक) | शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई. 
३८ | श्री. विजय शेटे, सहायक कक्ष अधिकारी । महसूल वब वन विभाग मंत्रालय मुंबई ३२ 


( व्यवस्थापक) 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक २८ ते ३० मार्च, २०२२ या कालावधीत बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या अँथलेटिक्स संघासाठी 
होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 
| रुपये | 


TA खेळाडूंना भाग घेण्याकरिता आमंत्रित करण्यासाठी लेखन सामुग्री उदा. पेपर्स, 
स्टॅम्प, लिफाफे इत्यादीवरील खर्च 


क निवडचाचणीखर्च 1111111111 
१७७०० 
र) 


बीर : दिनांक २३ ते २५ म र ११४०० 
प्रशिक्षण शिबीर (३८ %१००%३) अल्पोपहार खर्च 
ठी साहित्य:- 


०" 
Rada Basa aaa Mes  ()छ%₹ईक्‍_ॅक्‍ॅक्‍ढजो| 7» ०१७४-८८ 
) 


रे) 
MUIR [1 


विवरणपत्र - क 
दिनांक २६ ते २८ मार्च, २०२३ या कालाबधीत बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या 
अँथलेटिक्स संघाची निवड करण्यासाठी दि. १८ मार्च, २०२३ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले 


अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 

क्र. | खेळाडूचे नाव ब पदनाम बिभाग / कार्यालय 

१ Se | जिल्हा HIST अधिकारी कार्यालय, सांगली मिरज रोड, 
सांगली. 

२ | stadt विदया शिरस, जिल्हा ब्र धव जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, सिंधुदूर्ग. 

३ “ली जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, सांगली मिरज रोड, 
सांगली. 

४ | श्रीमती प्रियंका चोधरी, तलाठ तहसिल कार्यालय पेठ, तालुका पेठ 

५ | श्रीमती प्रणाली केळकर, लेखापरीक्षक श्रे. २ जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ सहकारी संस्था 
रायगड,अलिबाग. 

& | श्रीमती शमा प्रविण कदम, उपलेखापरीक्षव जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ सहकारी संस्था 
रायगड,अलिबाग. 

७ | stadt उज्वला प्रकाश चोधरी, शिरस्तेदार नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, जुने सचिवालय 


आवार, मुंबई 


८ — | श्रोमती अंजली माटोडकर, वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ मुख्या वास्तुशास्त्रज्ञ यांचे कार्यालय,सावेजनिक 
बांधकाम विभाग मर्झबान पर्थ,फोर्ट,मुंबई. 

९ | श्रीमती नंदा शिवाजीराव हंडाळ, लेखा अधिव प्रादेशिक दुग्धू व्यवसाय विकास अधिव 
कार्यालय,पुणे. 

१० । श्रीमती निलिमा अडसूळ, सहायक संचालक क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय,म.राज्य,पुणे. 

११ | श्रीमती जयश्री देवकर, तालुका त्र धव जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, सिव्हील लाईन्स, 
चंद्रपूर. 

१२ | श्रीमती रुपाली गायकवाड, क्रोडा मार्गदर्शक | क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, म.राज्य, पुणे. 

१३ । श्रीमती स्नेहल बापूराव चव्हाण, ese | ARTA 

बरिष्ठ श्रेणी लिपिक 

१४ | श्रीमती सुषमा संजय जाधव, वरिष्ठ श्रेणी लिपिक पोलीस अधीक्षक कार्यालय, बुलढाणा. 

१५ | श्रीमती कोमल शिवाजी जाधव, कोतवाल | तहसिल कार्यालय, उस्मानाबाद 

१६ | श्रोमती मनिषा चुनिलाल मोरे, नियतक्षेत्र अधिव वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय बादेवाड, जिल्हा 
जळगांव 

१७ | श्रोमती वनिता पांडुरंग इंगोले, नियतक्षेत्र अधिव । वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय सांगोला, सोलापूर | 

१८ | श्रीमती प्रियंका राजेंद्र गिरे, नियतक्षेत्र अधिव वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय सासवड, भोर, पुणे. 

१९ | श्रीमती शारदा संभाजी पाटील, अवर सचिव राज्य माहीती आयोग, कोकण खंडपीठ, बेलापूर. 

२० । श्रीमती लक्ष्मी बाबुराव पगलवाड, लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१ | श्रीमती उर्मिला खेरनार,कनिष्ठ लिपिक नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२ | श्रीमती नियती बा परब, सहाय्यक महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३ । श्रीमती संध्या बमनावत, वरिष्ठ लिपिक कृषि विभाग ठाणे. 

२४ | श्रीमती आशा यशवंतराव यादव, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी,पंढरपूर,जिल्हा सोलापूर 

२५ | श्रीमती माधुरी गणपतराव थुल, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, यवतमाळ. 

कनिष्ठ श्रेणी लिपिक 
२६ श्री. अनिल जगन्नाथ पठाडे, अव्वल कारकून धकारी कार्यालय, जळगांव. 


२७ । श्री. गजानन कैलास मोरे, कोतवाल तहसिल कार्यालय जामनेर, जिल्हा जळगांव 
२८ | श्री. अमोल विकास पाटिल, कोतवाल तहसिल कार्यालय जामनेर, जिल्हा जळगांव 
२९ | श्री. अक्रम खान, नाईव वनविभाग कार्यालय नागपूर. 
३० | श्री. देवानंद शिवचरण तांडेकर, लेखा लिपिक ४७ महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी गोधनी रोड, 
यवतमाळ. 
३१ | att. सतीश लक्ष्मणराव कोडापे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र,वेगांव,तालुका - मोरगाव, 
वैद्यकीय अधिकारी जिल्हा - यवतमाळ 
३२ | श्री. खंडू रामलिंग कुंभार, कोतवाल तहसिल कार्यालय दक्षिण सोलापूर. 
३३ | श्री. मिलेश राऊत, वीजतंत्री मध्यवर्ती रुग्णालय, उल्हासनगर. 
३४ | श्री. सुनिल पुंडलिक महाडिक, वनपाल वनविभाग कार्यालय अलिबाग, उरण 
३५ | att. प्रशांत बामन, कक्ष अधिव मंत्रालय, मुंबई 
३६ श्री. प्रदिप गांगर्ड, राज्यकर निरिक्षक राज्यकर सहआयुक्त ०३ वस्तू ब सेवा कर भवन, 
येरवडा, पुणे 
श्री. राजेंद्र पोटे, राज्यकर निरिक्षक व्यवसायकर सहआयुक्त ००१ वस्तू ब सेबा कर भवन, 
येरवडा, पुणे. 
३७ | श्रो. आगतराव कोळेकर, कनिष्ठ लिपिक जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, मुंबई उपनगर जिल्हा, 
बांद्रा, मुंबई. 
३८ | श्री. प्रशांत वसंतराव सायरे, मंडळ अधिव तहसिल कार्यालय अकोट, जिल्हा अकोला 
३९ | श्री. भरतरोनाथ जालिदर गोफणे, राज्यकर सहआयुक्त ०१, वस्तू ब GAT कर विभाग, 
राज्यकर निरीक्षक येरवडा, पुणे 
४० | श्री. बाळकृष्ण हिरामण कुंभार,कोतवाल तहसिल कार्यालय पेठ, जिल्हा नाशिक 
४१ | श्रो. वैभव चोधरी, सहाय्यक अभियंता धीक्षक अभियंता, राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार 
समिती कार्यालय, नाशिक. 
४२ | श्री. रामेश्‍वर गुढे, कर सहाय्यक बस्तू ब सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई. 
४२३ | श्री. दत्ता लक्ष्मणराव सांगवीकर, वनरक्षक म.बनविभागीय अधिकारी, सामाजिक वनीकरण 
विभाग नांदेड, सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र देगळूर. 
४४ | श्री. प्रमोद यादव तांडेल, टिप्पणी सहाय्यक संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, म,रा मुंबई. 
४५ | al बाळासाहेब सदाशिव पोकाडी,शिपाई | क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, म.रा. पुण 
४६ | श्री. अमिन रामदान, मजूर पार्बजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर 
४७ | श्री. दुर्गश एकनाथ घातरे, कोतवाल तहसिल कार्यालय जालना. 
४८ | श्री. मनोज कालिदास अंबिलवादे, कोतव तहसिल कार्यालय परतुर 
४९ | श्री. संतु जिवा वार्ड, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी सुरगाणा, तालुका सुरगाणा, 
जिल्हा नाशिक 
५० | श्री. बाबु सांडू तांबे, नियतक्षेत्र अधिव मा.बनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय, नसरापूर, ता. भोर, 
जिल्हा पुणे. 
५१ | श्री. निलेश कृष्णा जाधव, कनिष्ठ लेखाप अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा कुर्ला कॉमप्लेक्स , 
ais, मुंबई. 
५२ | श्री. राहूल मच्छोंद्रनाथ पाटील, कोतवाल तहसिल कार्यालय पाटोदा, जि.जळगांव 
५३ | at. अनिल निवृत्ती भंगाळे, शिप पुंबई उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई. 
५४ | श्रो. विजय संपत काळे, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, ता.संगम 
५५ | श्री. नारायण किसन करांडे, मंडळ कृषि अधिव तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, अहमदनगर. 
५६ | श्री. गौरव बाळकृष्ण पाटिल, कनिष्ठ अभियंता आर.ओ.एच.डेपो, मध्य रेल्वे, भुसावळ. 
५७ | श्री. संतोष रघुनाथ जाधव, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी घांटजी, जि.यवतमाळ 
५८ | श्री. शंकर काशीनाथ माळेकर, विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, लेखा परिक्षण 
लेखापरिक्षक श्रेणी १ नाशिक विभाग नाशिक. 
५९ | श्री. युवराज गो. राठोड, अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क | उत्पादन शुल्क कार्यालय, नंदूरबार. 
६० | श्री. संदिप पांडुरंग बाबर, लेखा लिपिक अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, 


६१ | श्री. नरेंद्र रमेश घार्गे, कार्यकारी अभियंता कार्यकारी अभियंता,जलविज्ञान प्रकल्प विभाग,पुणे, 
जलसंपदा विभाग. 

६२ | श्री. राजन रेडडीवार, कार्यकारी अभियंता कार्यकारी अभियंता, टेभू उपसा सिंचन व्यवस्थापन 
विभाग, कराड. 

६३ | श्री. यशवंत कांतीलाल पावरा, बनक्षेत्र कार्यालय बोराडी, ता.शिरपूर, जिल्हा धुळे 

नियतक्षेत्र अधिकारी 

६४ | श्रो. पवन राजाराम पावरा, वनरक्षक वनक्षेत्र कार्यालय बोराडी,ता.शिरपूर,जिल्हा धुळे 

६५ | श्री. अरविद बरकत पावरा, नियतक्षेत्र अधिव वनक्षेत्र कार्यालय सांगवी, ता. शिरपूर 

६६ | श्री. इनेश मियासिंग पावरा, वनरक्षक वनक्षेत्र कार्यालय सांगवी, ता. शिरपूर 

६७ | at. मनोज विश्‍वनाथ शिंदे, कनिष्ठ श्रेणी लिपिक पोलीस अधीक्षक कार्यालय, यवतमाळ 

६८ | श्री. कपिल सुधाकर रामटेके, आरोग्य सेबक पंचायत समिती घाटंजी, जिल्हा यवतमाळ. 

६९ | at. ज्ञानेश्‍वर प्रभु राठोड, बांधणीव शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई. 

७० | श्रो. संभाजी कडू पाटिल, नियतक्षेत्र अधिव जिल्हा पेठ,कलेक्टर ऑफिस जवळ जिल्हाधिव 
कार्यालयासामोर, जळगांव. 

७१ | श्री. सागर वासुदेव माल्टे, लिपिक टंकलेखक महाराष्ट्र रा ज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित मुख्यालय, 
अकोला. 

७२ | श्री. सुशिल तरे, बांधणी शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई. 

७३ | Al हर्षद गुरव, बांधणीव शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई. 

७४ | श्री. नंदकिशोर मिराशी, प्रगती तपासणीस  ढ। शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, चनी रोड, मुंबई. 

७५ | SL. मनोज उजाळ, बांधणीव शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई. 

७६ । श्री. सुनिल दे. आगरकर, अवर सचिव सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by RAMDAS GANPAT 


RAMDAS GANPAT ७५५५७. 


DHUMAL 


N: CN = RAMDAS GANPAT DHUMAL, C = 
IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2023.04.06 18:24:48 +05'30' 


( रामदास धुमाळ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


